Reg. No . NPCITY/ 236/ 2018- 20 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ११] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च १५ - २१ , २०१८/ फाल्गुन २४- ३० , शके १९३९ [ पृष्ठे ९, किंमत : रुपये ८. ०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


| चा 


रण्य 


वि 


( भाग चार -ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ३८ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ०५ फेब्रुवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 


क्रमांक टीपीएस - २७१३ - २३३२-प्र . क्र . ४९१ - नवि - ३० - २०१३ . 


ज्याअर्थी, घाटंजी शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा. ३७ वा ) ( ज्यास 
यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे) याच्या कलम ३१ नुसार शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस-२७००- ३०९४ 
सी . आर . १९३ ए -२००० - युडी-३० , दिनांक १४- ०५- २००२ अन्वये भागशःमंजूर झालेली असून ती दिनांक १- ७- २००२ पासून अंमलात आलेली आहे . 

भागशः पुनर्प्रसिध्द विकास योजना , शासन अधिसूचना क्र . टिपीएस - २७०३- ५८३- सीआर- ३६६- २००३- युडी -३० , दिनांक १३- ०७- २००५ अन्वये 
मंजूर झालेली असून, दिनांक १-९- २००५ पासून अंमलात आलेली आहे. ( यापुढे ज्यास “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिले आहे); 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, मौ . घाटंजी, ता . घाटंजी, जि . यवतमाळ , येथील स .नं . ५/ २ व स . नं . ५/ २क , मधील ( यापुढे “ उक्त 
जागा ” असे संबोधिले आहे ) जमीन भागशः “ आ . क्र . ४९ - हायस्कुल ” व भागशः कृषी विभागामध्ये दर्शविली आहे ( यापुढे “ उक्त विभाग ” असे संबोधिले 


आहे ); 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती महानगरपालिकेने , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ( १९६६ चा महा. ३७ वा.) यापुढे 
“ उक्त अधिनियम असे संबोधले आहे ), च्या कलम ३७( १) मध्ये दिलेली वैधानिक पध्दती अनुसरून दिनांक २२-२ -२०१३ रोजी सर्वसाधारण सभेत 
ठराव क्र . ०४ अन्वये उक्त विकास योजनेतील उक्त जमीन उक्त विभागातून वगळून “ कृषी उत्पन्न बाजार समिती ” करीता आरक्षित करणेबाबतचा 
फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाच्या अंतिम मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे . ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे) ; 
अ - एक - अ- १ ( २६११ ). 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १५ - २१ , २०१८ / फाल्गुन २४- ३० , शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्ला घेतलानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही 
अटीवर मंजूर करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


त्याअर्थी, आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोट- कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून उक्त विकास 
योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्तावास शासन काही अटीवर मंजूरी देत आहे आणि त्यासाठी उपरोक्त दिनांक १३ जुलै , २००५ ची अधिसूचना सुधारित 
करण्यात येत आहे ; 


“विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनांच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे. " 


नोंद 


“ मौ . घाटंजी, ता . घाटंजी, जि . यवतमाळ, येथील स .नं . ५ / २ व स . नं . ५/ २क , येथील जमीन नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे भागशः “ आ . क्र . 
४९ - हायस्कुल ” व भागशः कृषी विभागातुन वगळुन खालील अटींवर ‘ कृषी उत्पन्न बाजार समिती करीता आरक्षित करण्यात येत आहे " 
अट क्रमांक १ :- प्रस्तावाधिन जागेच्या उत्तरे कडील व पश्चिमेकडील १५.०० मी . रुंद विकास योजना रस्त्याची आखणी कायम ठेऊन उर्वरीत क्षेत्र 

कृषी उत्पन्न बाजार समितीसाठी दर्शविण्यात यावे. 


अट क्रमांक २ :- प्रस्तावाधिन जागेमधील आ . क्र . ४९ मधील अर्जदार संस्थेचे ०.३० हे. क्षेत्र वगळुन उर्वरीत क्षेत्र माध्यमिक शाळेसाठी कायम ठेवण्यात 


यावे. 


अट क्रमांक ३ :- प्रस्तावाधिन जागेतील संपुर्ण बांधकामास स्थानिक प्राधिकरण या नात्याने नगर परिषदेची परवानगी घेणे बंधनकारक राहील . 


अट क्रमांक ४ : - प्रस्तावाधिन जागेमधील १५ .०० मी रुंद विकास योजना रस्त्याने बाधित होणारे बांधकाम पाडून टाकणे आवेदक संस्थेस बंधनकारक 

राहील . 


उक्त फेरबदल दर्शविणा- या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी , घाटंजी, नगरपरिषद , जि . यवतमाळ यांच्या कार्यालयांत कार्यालयीन वेळेमध्ये 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे. 


सदरची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov.in / कायदे व नियम या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . मो . पाटील , 

अवर सचिव . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३९ . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

___ Mantralaya, Mumbai 400 032 , Dated 5th February , 2018 . 
MAHARASHTRA REGIONAL & Town PLANNING ACT, 1963. 

_ No . TPS - 2713- 2332 -CR- 491- UD- 30 - 2013. 


Whereas the Development Plan of Ghantanji, (Revised ) has been sanctioned by the Government 
u / s 31 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter 
referred to as “ the said Act”), vide Notification No . TPS - 2700 - 3094 - CR - 193 A - 2000 -UD - 30 , Dated 14th May , 
2002 and it has come into force with effect from 1st July , 2002 ; and whereas the remaining part of the 
Development Plan has been sanctioned vide Notification No. TPS - 2703- 583 - CR - 366 - 2003 -UD - 30 , Dated 
13th July , 2005 and it has come into force with effect from 1st September , 2005 ; (hereinafter referred to 
as “ the said Development Plan ”); 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १५- २१ , २०१८/ फाल्गुन २४- ३० , शके १९३९ 


३ 


And whereas, in the said Development Plan , land bearing Survey No. 5 / 2 & 5 / 2 C ofMouje Ghatanji, 
Tq . Ghatanji, Dist- Yavatmal, (hereinafter referred to as “ the said land”) is included partly in " Site No. 
49 - High School” and partly in Agriculture Zone (hereinafter referred to as “ the said 
Zone”); 

And whereas, as per the provisions of Section 37 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act”) , 
the Municipal Corporation , Amravati Vide its General Body Resolution dated 22nd February , 
2013 has resolved to make modification in the sanctioned Development Plan of Ghatanji, 
so as to delete the said land from the said Zone and to reserve the same for Agriculture 
Produce Market Committee (hereinafter referred to as “ the Proposed Modification ” ) and 
accordingly submitted the proposal to Government for final sanction ; 

And whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune, the Government is of the opinion that the 
proposed Modification should be sanctioned with certain conditions; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of 
Section 37 of the said Act , the Government of Maharashtra hereby sanctions the proposed 
Modification in the said Development Plan with certain conditions and for that purpose 
amends the above said Notification dated the 13th July , 2005 as follows : 

" In the Schedule of Modifications appended to the Notification sanctioning the said 
Development Plan , the following new entry shall be added after the last entry ” 

ENTRY 
“ The land bearing Survey No 5 / 2 & 5 / 2 C of Mouje Ghatanji , Tq . Ghatanji , Dist 
Yavatmal si deleted partly from " Site No. 49 - High School” and partly from Agriculture Zone 
and the land so released is reserved for Agriculture Produce Market Committee as shown 
on subject to following conditions” : 
Conditon No 1 : - The alignment of 15m wide D . P road on the Northern & Eastern side of the 

sanction land should be kept as it is and the remaining area should be 
reserved for Agriculture Produce Market Committee . 


Condition No. 2 :- The area of “ Site No . 49 - High School” will remain as it is after deducting 

the area admeasuring 0 . 30 ha. of Applicant Committee from the land 
bearing Survey No 5 / 2 & 5 / 2 C . 


Condition No 3 : - It shall be mandatory to the Applicant Committee to apply for the building 

permission to the Municipal Council as a Planning Authority . 


Condition No 4 :- It shall be mandatory to the Applicant Committee to demolish the existing 

Construction on the land on which the 15 mt. wide D . P Road is proposed . 


A copy of the part plan showing the aforesaid sanctioned modification shall be 
available in the office of the Chief Officer , Municipal Council, Ghatanji during office hours 
on all working days for inspection of public for a period of one month . 

This Notification shall also be published on the Govt. website www .maharashtra . gov . in / 
Acts and Rules. 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M . M . PATIL , 
Under Secretary . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १५-२१ , २०१८/ फाल्गुन २४- ३० , शके १९३९ 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४० . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ , दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 


शुद्धीपत्र 


क्रमांक टीपीएस- २६१७ -९६५ - प्र .क्र . ६५ - २०१७- नवि ३० . 


ज्याअर्थी, संचालक , नगर रचना महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेनिर्णय क्र . वि. यो . शेगाव ( सु)-टिपीव्ही -६- २७५५, दिनांक २६ एप्रिल , १९९४ अन्वये 
शेगाव शहराची सुधारित विकास योजना ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली) मंजूर असून, दिनांक १ ऑगस्ट , १९९४ पासून अंमलात 
आली आहे ( यापुढे जिचा उल्लेख “उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे); आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी शेगाव नगर परिषद हे 
नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, दिनांक ८ डिसेंबर २०१७ रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ (२) ( १९६६ चा महा . ३७ वा ) 
अन्वये ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, दिनांक डिसेंबर २८ , २०१७ - जानेवारी ३ , २०१८ ला पृष्ठे 
१ व २ अनुक्रमांक २७२ वर प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदर अधिसूचनेमधील अट क्र . २ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे . 


सुधारित अधिसूचना 


प्रसिद्धीप्रमाणे 


सुधारणाप्रमाणे 


अट क्र . २ . - खळवाडी येथील रहिवाशांचे शेगाव 


अट क्र . २.- खळवाडी येथील रहिवाशांचे शेगाव 

आकोट रस्त्यालगत च्या जागेत 
करावयाचा पुनर्वसनाकरीता प्रस्तावा 
खालील क्षेत्रात पायाभूत सुविधा 
पुरविण्याची जबाबदारी श्री गजानन 


अकोट रस्त्यालगत च्या जागेत करा 
वयाचा पुनर्वसन हे शासन नियोजन 
विभागाचेदिनांक २० - ७ - २०१७ रोजीच्या 
शासन निर्णयामध्ये नमुद आदेशानुसार 
करणे आवश्यक राहील . 


महाराज संस्थान , शेगाव यांची राहील . 


उक्त फेरबदल दर्शविणा- या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, शेगांव नगर परिषद , ता . शेगाव, जि . बुलडाणा यांच्या कार्यालयांत कार्यालयीन 
वेळेमध्ये नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे . 


सदरचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov.in/ कायदे व नियम या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . मो . पाटील , 

अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १५-२१ , २०१८/ फाल्गुन २४-३० , शके १९३९ 


५ 


IARASHTRA 


GIONAL 


NNIN 


HTT 9 - 34 (37. f9 . .), H . 911 . 1., 37 . 55 . 89 . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai 400 032 ., Dated 5th February , 2018 . 
MAHARASHTRA REGIONAL & Town PLANNING Act, 1966 . 

Corrigendum 
No. TPS - 2617- 965 -CR -65 -2017 -UD -30 -2017 . 

Whereas the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune has given a final 
sanction to the Shegaon Development Plan (Revised ) vide Order No . DS - Shegaon - TPV 
6 - 2755 , dated 26th April, 1994 (hereinafter referred to as the said Development Plan ) and 
has come into force with effect from the dated 1 st August , 1994 (hereinafter referred to as 
the " said Notification ” ); and whereas , the Shegaon Municipal Council is the Planning 
Authority for the said Development Plan (hereinafter referred to as “ the said Planning 
Authority” ); 

And whereas, State Government has published the Notification under Section 37 (2 ) on 
8th December 2017 in the Maharashtra Government Gazette Part I- A Amavati Divisional 
Supplement, Dated December 28 - 2017 - January 3 , 2018 , on page Nos . 2 & 3 , at Sr. No. 273 
the Condition No. 02 in the said notification has some changes as below : 


" Revised Notification ” 


As Published 


As Corrected 


Condition No . 2 . - It shall be the responsibility 

of the Shri Gajanan Maharaj 
Sansthan , Shegaon to provide 
basic amenities for 
Rehabilitation in respect of the 
land under Shegaon - Akot road . 


Condition No . 2 .- It shall be mandatory to act 

as per the conditions men 
tioned in Government G . R . 
issued vide dated 27 - 7 - 2017 
by Planning Department 
regarding Rehabilitation of 
the land under Shegaon 
Akot road in Khalwadi area. 


A copy of the part plan showing the aforesaid sanctioned modification shall be available in the 
office of the Chief Officer , Municipal Council, Shegaon during office 

ficer , Municipal Council , Shegaon during office hours on all working days for 
inspection of public for a period of one month . 


urs 


This Notification shall also be published on the Govt . website www .maharashtra . gov . in / 
Acts and Rules . 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M . M . PATIL , 
Under Secretary . 


34 - - 37-? (7899 ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १५-२१ , २०१८/ फाल्गुन २४- ३० , शके १९३९ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४२ . 

नगर विकास विभाग 

__ मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ , दिनांक ०५ फेब्रुवारी २०१८ . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 


११ 


क्रमांक टीपीएस - २६१७- २००७-प्र .क्र . १६९ - नवि ३० - २०१७. 


ज्याअर्थी, संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेनिर्णय क्र . वि . यो. शेगाव ( सु)-टिपीव्ही-६-२७५५ , दिनांक २६ एप्रिल , १९९४ अन्वये 
शेगाव शहराची सुधारित विकास योजना ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली) मंजूर असून, दिनांक १ ऑगस्ट , १९९४ पासून अंमलात 
आली आहे. ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे); आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी शेगाव नगर परिषद 
हे नियोजन प्राधिकरण आहे. ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे शेगाव, स.नं . २९१ ( यापुढे “ उक्त जागा असे संबोधले आहे); मधील जागा सार्वजनिक 
निमसार्वजनिक विभागात प्रस्तावित आहे . ( यापुढे “ उक्त विभाग ” असे संबोधले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेच्या ठराव क्रमांक ०४ , दिनांक २८ - १०- २०१३ अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करुन उक्त विभागामधील उक्त जागेपैकी ५०० चौ . मी . जागा उक्त विभागातुन वगळून वाणिज्य विभागात समाविष्ट करण्याबाबत , 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ), चे कलम ३७ (१ ) 
खालील सर्व वैधानिक कार्यवाही पार पाडून , सदर प्रस्ताव शासनाकडे सादर केलेला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 


त्याअर्थी, आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे पोट - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करुन शासन , उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे ; 

सदर अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी , शेगाव नगर परिषद , जि . बुलढाणा यांच्या कार्यालयात , कार्यालयीन वेळेमध्ये 
कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे. 


सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in कायदे व नियम या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


म . मो . पाटील , 

अवर सचिव , 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४३ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated the 5th February , 2018 . 


MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT , 1966. 

No. TPS - 2617- 2007 - CR-169 - UD- 30 - 2017 . 

Whereas, the Director of Town Planning Maharashtra State , Pune has given a final 
sanction to the Shegaon Development Plan (Revised ) vide Order No . DS - Shegaon - TPV 6 
2755 , dated 26th April , 1994 ( hereinafter referred to as the said Development Plan ) and 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १५ -२१ , २०१८/ फाल्गुन २४- ३० , शके १९३९ 


७ 


has come into force with effect from dated 1st August , 1994 , (hereinafter referred to as the 
“said Notification") ; and whereas , the Shegaon Municipal Council is the Planning Author 
ity for the said Development Plan (hereinafter referred to as “ the said Planning Author 
ity ” ) 


And whereas, according to the proposals of the said Development Plan , the land bear 
ing Survey No. 251 of Shegaon City (hereinafter referred to as “ the said land”) is included 
in Public / Semi Public Zone, (hereinafter referred to as “ the said Zone” ) ; 


And whereas, the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 4 , dated 
28 - 10 - 2013 resolved to delete the are a admeasuring 500 sq . mt. from the said Zone and the 
land so released is to be included in Commercial Zone (hereinafter referred to as “ the said 
modification ”) by carring out a modification to the said Development Plan , by following all 
the legal formalities stipulated under Section 37 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and town 
Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act.” ) 

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of 
Town Planning, Maharashtra State , the Government is of the opinion that the said modifi 
cation needs to be rejected . 


Now , therefore , in exercise of powers conferred by sub - suction (2 ) of Section 37 of the 
said Act , the Government of Maharashtra hereby refuses to accord sanction to the said 
Modification 


T1 


MT 


. 


. 


The Notification shall be kept open for inspection by the general public during office 
hours in the office of the Chief Officer , Shegoan Municipal Council, Shegoan . 


This Notification shall also be published on the Government website www .maharashtra . gov .in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M . M . PATIL , 
Under Secretary . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र .४४ . 


नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक ०५ फेब्रुवारी २०१८ . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 


क्रमांक टीपीएस - २८१७- १९३९ -प्र .क्र . १५९ -नवि ३० -२०१७. 


ज्याअर्थी, अमरावती शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६चा महा. ३७ वा) ( यापुढे 
“ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे ) चे कलम ३१ अन्वये नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस-२८९२- ११८०-प्र. क्र . ९०-९२बी - नवि 
१३ , दिनांक ४ डिसेंबर , १९९२ अन्वयेमंजूर केली असून ती दिनांक २५ फेब्रुवारी, १९९३ पासून अंमलात आली आहे. ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” 
असे संबोधिले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, मौजे तारखेडा , ता . जि . अमरावती, येथील स.नं. ५१ ( भाग ) ( यापुढे “उक्त जागा ” असे संबोधिले 
आहे) मधील जागा आ . क्र . १६८ डी- बगीचा , क्षेत्र ९७५ चौ . मी. या आरक्षणासाठी प्रस्तावित आहेत ( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधिले आहे ); 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १५-२१ , २०१८/ फाल्गुन २४- ३० , शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसारण सभेच्या ठराव क्रमांक ०३, दिनांक १८ -०८ - २०१० अन्वये उक्त विकास 
योजनेतील उक्त आरक्षण वगळून त्याखालील क्षेत्र बगीचा विस्तार व खेळाचे मैदान असे आरक्षण प्रस्तावित करण्याचे ठरवून देखील महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . ३७वा )( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ), चे कलम ३७ ( १) अन्वये सर्व वैधानिक 
कार्यवाही पार पाडली नाही. तसेच वैधानिक कार्यवाही पूर्ण झाली नसतांनाही, सदर प्रस्ताव शासनाकडे सादर केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्या नंतर आणि संचालक, नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे; 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे पोट-कलम (२ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करुन शासन , उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे ; 


सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ आयुक्त अमरावती महानगरपालिका यांचे कार्यालयात , कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी 


उपलब्ध करण्यात येत आहे . 


सदर अधिसूचनेची प्रत शासनाच्या www. maharashtra. gov.in कायदे व नियम या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


म . मो . पाटील , 
अवर सचिव , 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४५ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated the 5th February , 2018 . 


MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT , 1966. 


No . TPS - 2817 - 1939 -CR- 159 - UD- 30 - 2017. 


Whereas the Revised Development Plan of Amravati City , dist. Amravati has been sanctioned by 
the Government under Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (Mah . 
XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ), vide Notification No . TPS - 2892 - 1180 -CR - 90 - 92 
B -UD - 13 , Dated 4th December , 1992 and has come into force with effect from the 25th February , 1993 ; 
(hereinafter referred to as “ the said Development Plan ” ); 


And whereas , according to the proposals of the said Development Plan , the land 
bearing Survey No. 51 (Part) of Mouje Tarkheda, Ta . & dist . Amravati (hereinafter referred 
to as “ the said land”) is reserved for “ Site No. 168 D -Garden , admeasuring 975 sq .mt. 
(hereinafter referred to as “ the said Site ” ) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च १५-२१ , २०१८/ फाल्गुन २४- ३० , शके १९३९ 


९ 


S 


And whereas, the said Planning Authority vide its General Body Resolution No . 3 , 
dated 18 -08 - 2010 resolved as to delete the said land from the said Site and to include the 
same in “Garden Extension and Play Ground ” (hereinafter referred to as “ the Proposed 
modification ”) by carring out a modification to the said Development Plan and submitted 
the proposal even after failed to follow all the legal formalities stipulated under Section 37 
( 1) of the Maharshtra Regional and town Planning Act , 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (herein 
after referred to as “ the said Act.”) 


And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of 
Town Planning, Maharashtra State , the Government is of the opinion that the said modifi 
cation needs to be rejected ; 


Now , therefore, in exercise of powers conferred by sub - suction (2 ) of Section 37 of the 
said Act , the Government of Maharashtra hereby refuses to accord sanction to the said 
Modification 


This Notification shall be kept open for inspection by the general public during office 
hours in the office of the Municipal Commissioner , Amravati Municipal Corporation . 


This Notification shall also be published on the Government website wurw .maharashtra . gov . in / 
Acts & Rules . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M . M . PATIL , 


Under Secretary . 


34 -945 –31–3 (7& 99). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. 


